महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५११/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२१. 


विषय :- राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष (३०५३ 


०१४६) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास निधी वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- १. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीयुडी- 


१६२०/प्र.क्र.५१/२८-अ,दि. १९.०८.२०२०. 


२. शासन ज्ञापन, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.म.वि.वि.- 
१२१९/प्र.क्र.५४/२८-अ,दि.१९.०८.२०२०. 


३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचाळक, महाराष्ट्र विमानतळ 


विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र. मविविकं/निधी 


वितरण/२४६१, दि.२९.१२.२०२०. 


शासन ज्ञापन :- 


लेखाशीर्ष ३०५३ ०१४६ खाली उपलब्ध राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या 


विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर ळेखाडीर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षासाठी रु.५.०० कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. यापैकी मूळ अर्थसंकल्पिय 


तरतुदीतून रु. ४९.९४ लक्ष इतका निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यात 


आले. 


२. आता सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१४६ खाली राज्यातील या 
विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी रु.१,२५,०५,७८७/- इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त 


विभागाने मान्यता दिलेली आहे. या अनुषंगाने राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी 


रु.१,२५,०५,७८७/- निधी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव - मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, 02 विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, (००) (०१) 
विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


बाब क्र. सन २०२०-२१ची मूळ सन २०२०-२१ मध्ये । आता वितरीत करावयाची 
अर्थसंकल्पिय वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम 
तरतूद रक्‍कम 
विमानतळांच्या सुरक्षा, रु.५,००,००,०००/- रु.४९,९४,२१३/- रु. १,२५,०५,७८७/- 
साफसफाई, दुरुस्ती 
तसेच देखभालीसाठी 
एकूण | रु. ५,००,००,०००/- रु. ४९,९४,२१३/- रु. १,२५,०५,७८७/- 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये एक कोटी पंचवीस लाख पाच हजार सातठो सत्त्यांशी फक्त) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२०/प्र.क्र.५१/२८-अ 


३. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ 
विमानक्षेत्र, (००) (०१) विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) (कार्यक्रम) (३०५३ 
०१४६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करिता मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२१ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न 
करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या 
निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. 


५. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१११/२०२१/व्यय-४, 
दि.१७.०२.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०३०११६५१५९४३०७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Mahesh Kisan 


25. 64805 
(81 f308bd63a1b33a5Sda4ea131ed182d44ea1 
a V h a ७502946 10, cn=Mahesh Kisan Wavhal 


(महेश वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती. 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


